महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये तीच्या 
लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन 
विहीरींची कामे मंजुर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारो-२०१८/प्र.क्र.१५५/मग्रारो-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०२० 
वाचा :- 

१. शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२ /प्र. क्र. ३०/रोहयो-१, दि.१७ डिसेंबर, २०१२ 
२. शासन परिपत्रक क्र. मग्रारोहयो-२०१४/प्र. क्र.४५/मग्रारो-१, दि.२१ ऑगस्ट, २०१४ 
३. शासन परिपत्रक क्र. मग्रारो-२०१८/प्र. क्र.१५५/मग्रारो-१, दि.०५ जानेवारी, २०१९ 


परिपत्रक 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायती मध्ये खालीलप्रमाणे 
नमूद केल्यानुसार ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरींची कामे मंजूर करण्यात यावीत. 


ग्रामपंचायत लोकसंख्या मंजूर करावयाच्या सिंचन विहीर संख्या 
१५०० पर्यंत ०५ 
१५०० ते ३००० i = ae fe) 
3000 ते ५००० 94 
५००० पुढील २० 


२. सदरची कामे घेतांना संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१७ डिसेंबर, २०१२ व झासन परिपत्रक दि.२१ 
ऑगस्ट, २०१४ मधील तरतूदींचे पालन करावे. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००८२८१५२७१६९४१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NAND KUMAR 
(नंद कुमार) 
प्रधान सचिव (रोहयो) 
प्रत - 
१. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधानपरिषद 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र.१५५/मग्रारो-१ 


. मा. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक 
. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


७. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२१ 


२२. 
23. 
२४. 


२५. 
२६. 


. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

.सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

.संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट व्यवस्थापन, पुणे 

१५. 
. संचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे 

.संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 
.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
.महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
ud मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई § 32 


संचालक, फलोत्पादन, पुणे 


मुख्य अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग, पुणे 

सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 

सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, नियोजन (रोहयो) 
निवड नस्ती (मग्रारो-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


